महाराष्ट्र शासन 


मागणी क्र.डी-५, मुख्यलेखाशिर्ष "२४०४ 
दुग्धव्यवसाय विकास (अनिवार्य/दत्तमत)" 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 
तरतूदीचे पुनर्विनियोजन... 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : पुरक-२०२०/प्र.क्र.९८/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : ३१ मार्च, २०२१. 


संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि ४ /अंपश्ा/पुनर्विनियोजन/ 


शासन ज्ञापन :- 


२०२०/६७९, दि.०४.०९.२०२०. 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र.डी-५, मुख्यलेखाशिर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय 
विकास (अनिवार्य/दत्तमत)" याखालील उपलेखाशिर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून त्याच 
मुख्यळलेखाशिर्षाखाली इतर उपलेखाशिर्षांतर्गत उद्दिष्टाकरेता खालील प्रमाणे नमूद अटी व शार्तीनुसार 


पुनर्विनियोजन करण्यास शासन मंजूरी देत आहे.:- 


(रुपये हजारात) 
मुख्य उद्दिष्ट मंजूर बीडीएस | बीडीएस । पुनर्विनि पुनर्विनि | पुनर्विनि 
लेखाशिर्ष अनुदान वर वरील योजनाची | योजना | योजनाबाबतचे 
वितरीत | शिल्लक | रक्कम | नंतरचे | कारण 
रक्‍कम । रक्कम एकूण 
अनुदान 
शादुयो उदगीर २९- १७६८८० | १३२६६० | ११२२८६ | -२३६४१ | १३०२८५ योजना तात्पूरत्य 
(००) (०२) प्रापण qa पात बंद असल्य 
२४०४१४६२) खरेदी बंद काळात दूध 
i नझालेल्या 
ध खरेदी अनुदानात 
बचत होत असल्याने. 
शादुयो औरंगाबाद ५१- मोटार ।१०१९६ 9९६० १३ --७१५४ | १७३३५ प्रलंबित देयकांची 
(00) (०४) वितरण वाहने यगी करण्यासाठी 
(२४०४१४३५) निधीची आवश्‍यकता 
शादुयो बीड ५१- मोटार ५४७९ २७९८ १० 4१६४८७ | २१९६६ मागील वर्षात कमी 
(००) (०४ वितरण वाहने 3 प्राप्त झाल्याने 
(२४०४१८५६) 


उपरोक्त २४०४१४६२ (५१) मोटार वाहने व (२९)-दूध खरेदी या लेखाशिर्षाखालील पुनर्विनियोजनानंतर 
पुन्हा पुरवणी मागणी किंवा इतर मार्गाने चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येणार नाही. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र.१९८/पदुम-९ 


सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०९/व्यय-२, दि.३०/०३/२०२१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥॥8॥9॥/9५॥॥॥9.0०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३३११५१३५२७२०१ असा आहे. हे शासन ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UJWAL BHALCHANDRA SALVI 


UJWAL Se en NE carat 
BHALCHANDRA SALVI णाल 
(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / बीड /जालना. 
६) कक्ष अधिकारी,(अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


